सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापन 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ८ ] 


गुरुवार , दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


[ किंमत : १८ रुपये] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


| 


। 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे | भाग एक- अ (भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ, चार - अ , चार-ब व 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरगाबाद विभागाशी - 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती, नगरपरिषदा , 
असलेले नियम व आदेश . 

जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ८१७ 

आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

८३४ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ३७ (३ ) अन्वये 

___ आदेश 
क्रमांक वि . शा - ५/ औ/ २०१२ - ४२३० - ज्या अर्थी माझ्या असे निर्देनास 
आणून देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर व पोलीस आयुक्तालयाच्या 
कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष व संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिरळया 
मागण्यांच्या तसेच इतर विषयांसदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात 
आलेले आहे . 


राज्यात मुंबई येथील दादर रेल्वेस्टेशनला चैत्यभुमी नाव देणेच मुद्यावरुन 
राष्ट्रवादी काँग्रेस,शिवसेना,बीजेपी , आरपीआय ( आठवले गट ), मनसे यांचेत 
राजकीय वाद विवाद चालु आहेत . त्यावरुन आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात 
येत आहे. 


औरंगाबादच्या शहरालगतची एकुण २८ गावांचा विकास करण्याकरिता 
शासनाच्या वतीने सिडको ला आदेश देण्यात आला असुन त्यामधील 
आरक्षण व इतर मुद्यांबाबत आक्षेप असल्याने औरंगाबाद सिडको झालर 
कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष श्री .पंजाबराव वडजे यांच्या नेतृत्वाखाली 
विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहे. 


दि . २५/ १२/ २०१२ रोजी खिश्चन बांधवा तर्फे खिसमस ( नाताळ ) हा 
सण साजरा करण्यात येणार आहे . 


दि . ३१/ १२/ २०१२ रोजी जुन्या वर्षाला निरोप व नविन वर्षाच्या स्वागता 
निमित्ताने शहरात विविध कार्यक्रम घेण्यात येतात . 


विद्युत वितरण कंपनी कडुन औरंगाबाद शहरा करिता फ्रेन्चायझीची 
नेमणुक करण्यात आली असुन सदर फ्रेंचाईझीस विद्युत वितरण कंपनी 
मधील मोठया प्रमाणावर कर्मचारी संघटनाचा विरोध असल्याने सदर 
संघटना विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रमाचे आयोजन करत आहेत . 


दि . २७/ १२/ २०१२ रोजी श्री . दत्त जयंती हिंदू बांधवाच्या वतीने साजरी 
करण्यात येणार आहे . 


औ . भाग १ - १०७ 


८१७ 


८१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


महानगरपालीका व जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबादच्या वतीने शहरातील 
विविध भागातील शासकिय जागेवरील अनाधिकृत इमारतीची अतिक्रमणे 
काढण्याकरिता मोहिम राबविण्यात येत आहे . तसेच आगामी काळात धार्मिक 
स्थळांची अतिक्रमणे काढण्या करिता मोठयाप्रमाणावर मोहीम राबविण्यात 
येण्याची शक्यात असुन सदर बाबत स्थानिक नागरिकांकडुन व नगरसेवकाकडुन 
विरोध होवुन कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 


त्यांचा जनतेस प्रसार करु नये. तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे 
की , संपूर्ण औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा 
अधिक व्यक्तींना सार्वजनीक ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे , 
मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . हा आदेश 
अंत्ययात्रा , विवाह आणि कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी 
किंवा शासकीय कर्मचारी तसेच पोलीस उप आयुक्त , सहाय्यक पोलीस 
आयुक्त , आणि पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी 
नुसार कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही . 


अपेरिक्षा चालकाविरुध्द वाहतुक शाखेची मोहीम चालु असल्याने अॅपेरिक्षा 
चालक सिटीबसवर दगडफेक , बंद, निदर्शने सारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
घेण्याची शक्यता आहे . 


सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तलय कार्यक्षेत्रात दिनांक 
२१ .१२. २०१२ चे ०६ . ०० वाजे पासून ते दिनांक ०४ /०४ / २०१२ चे २४ . ०० 
वाजेपावेतो लागु राहील . 


म . रा . विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडून होत 
असलेली वीज चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यात येत असुन त्यामुळे 
नागरीकांमध्ये असंतोष आहे . तसेच लोडशेंडीगमुळे अचानक नागरीकाकंडून 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत . 


सदर आदेशाचे उल्लघंन केल्यास उल्लघंन करणारी व्यक्ति ही मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहिल. 


औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत . विविध कामगार 
संघटना व व्यस्थापन यांच्यांत पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी वाद असून 
कामगार संघटना उपोषण , व्दारसभा , धरणे, निदर्शने , मोर्च इ . सारख्या 
आंदोलनाचा मार्ग अंवलबीत आहेत . 


मी पुढे असेही नमूद करतो की , सदरचा आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनीपेक्षकाव्दारे जाहीर करण्यात 
येईल . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २० / १२/ २०१२ 
रोजी काढण्यात आला आहे . 


आणि त्याअर्थी अशा विविध कारणामुळे शहरात कायदा व सुव्यस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होवू शकतो. वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु 
नये आणि सार्वजनीक शांतता, कायदा व सुव्यस्था अबाधित राहावी यासाठी , 
मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , संजयकुमार पोलीस आयुक्त , 
औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे की , औरंगाबाद पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ति व्यतिरिक्त 
अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्ती. 


संजय कुमार , 
पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद , २० डिसेंबर , २०१२ . 


( १) शस्त्रे, सोटा , तलवार , भाले , दंडे, बंदुका, सुरे, काठया किंवा 
लाठया , किंवा शारीरीक ईजा करण्याचा, करण्यासाठी वापरता येईल अशा 
इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही . 


मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( ३ ) 


( ३) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडवण्याची किंवा फेकावयाची प्रकरणे 
किंवा साधणे बाळगु नये , जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही . 


वाचा : पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा . क्र . जिविशा / जा / 
३७(१ )३/ १२-४३१४ दि . ३० .१० .१२ . 


( ४ ) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
करणार नाही . 


आदेश 


( ५) जाहीरपणे घोषणा करु नये, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनीक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपण करु नये . 


क्रमांक २०१२/ आरबी - डेस्क -१/ पोल -१/ कावी ६८२६- ज्या अर्थीमाझ्या 
असे निर्देनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात व 
जिल्ह्यात पाणी टंचाई निर्माण झाली असल्याने तसेच जालना जिल्हयात 
विद्युत भारनियमन असल्यामुळे विविध राजकीय पक्ष , संघटनाकडून मोर्चा, 
निदर्शने , उपोषण , धरणे इ . विविध स्वरुपाची आंदोलनात्मक कार्यक्रम हाती 
घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


( ६ ) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्हयाची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये . सोंग अथवा हावभाव करु नये, आणि अशी 
चित्रे, चिन्हे . फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु 
नये . त्यांचे प्रदर्शन करु नये . आणि अशी चित्रे , चिन्हे फलक किंवा इतर 
कोणताही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . त्यांचे प्रदर्शन करु नये. किंवा 


दि .०२. १२. २०१२ रोजी पासून संकष्टी चतुर्थी निमित्त यात्रा भरणार 
असून दि .०६ .१२ .२०१२ रोजी मुस्लीम संघटनाकडून बाबरी मस्जिद पाडल्याचे 
निषेधार्थ काळा दिवस पाळण्यात येणार आहे तसेच हिंदु संघटनाकडुन 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


८१९ 


शौर्य दिन साजरा करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे सदर दिवशी डॉ . 
बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन आहे . दि . १० . १२.२०१२ पासून 
नागपूर येथेहिवाळी अधिवेशन सुरु होत आहे. त्यानुषंगाने विविध राजकीय 
पक्ष , संघटनेकडून धरणे ,मोर्चे असे आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही, वरील पार्श्वभुमीवर लक्षात घेता कायदा व सुवव्यस्था 
अबाधित राखणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी 
जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू 
करणे आवश्यक आहे . 


दि . ०१/ ०१/ २०१३ रोजी अंगरीका चतुर्थी असल्याने राजुर,माळाचा गणपती,व 
इतर गणपती मंदीराचेठिकाणी दर्शनी यात्रा भरविण्यात येणा आहे. वरील 
पार्श्वभुमीवर कायदा व सुवव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकरता 
येत नाही. त्या अर्थी मी , वामन कदम , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा वापर 
करुन याव्दारे खालील निर्देश देत आहे , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या 
कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजीनक ठिकाणी किंवा त्या 
आसपास , 


१ ) शस्त्रे, लाठया , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले, चाकू व इतर शरीरास 
इजा अथवा अपाय करण्या - या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


२) तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


त्या अर्थी मी , वामन कदम , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
याव्दारे पाच( ०५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका,मोर्चा 
काढण्यास मनाई करीत आहे . 

हा आदेश कामावरील कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही. तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
उपविभागतील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड , परतूर , भोकरदन यांनी 
विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका , सभा ,मोर्चा यांना लागू होणार 
नाही . 


३ ) दगड किंवा इतर उपकरणेकिंवा ( Means of Cousting) प्रवर्तक 
शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 


४ ) व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
असभ्यतेने भाषण म्हणनार नाही, वाद्य वाजविणार नाही , गाणे म्हणणार 
नाही. 


हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक ०२.१२.२०१२ चे ०६ .०० वाजेपासून 
ते दिनांक १६ .१२.२०१२ चे २४.०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक २. ११.२०१२ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 


५) व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. 


वामन कदम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना. 


६ ) आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
सभ्यताकिंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याशी सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा पत्रे 
किंवा कोणतीही वस्तु बाळगणार नाही. 


जालना, २ डिसेंबर , २०१२ . 


__ हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १८ .१२.२०१२ चे ०६. ०० वाजेपासून 
ते दिनांक ०१ .०१. २०१३ चे २४ .०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 


हा आदेश आज दिनांक १७.१२. २०१२ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी 
देण्यात आला आहे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१ ) 
वाचा : पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा . क्र . जिविशा/ जा / 
३७ ( १) ३/ १२-४८५९ दि . १५.१२. २०१२ . 

आदेश 


वामन कदम , 
__ अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना . 


जालना , १७ डिसेंबर , २०१२ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


क्रमांक २०१२/ आरबी - डेस्क - १ /पोल- १ / कावी ७०१३- ज्या अर्थी माझ्या 
असे निर्देनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात व 
जिल्ह्यात पाणी टंचाई निर्माण झाली असल्याने तसेच जालना जिल्हयात 
विद्युत भारनियमन असल्यामुळे विविध राजकीय पक्ष, संघटनाकडून मोर्चा, 
निदर्शने , उपोषण , धरणे इ . विविध स्वरुपाची आंदोलनात्मक कार्यक्रम हाती 
घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

दि .१०. १२ .२०१२ रोजी नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. त्यानुषंगाने 
विविध राजकीय पक्ष , संघटनेकडुन धरणे मोर्चे असे आंदोलनात्मक कार्यक्रम 
घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच दि . २५ / १२/ २०१२ रोजी 
खिश्चन धर्मियांकडुन नाताळ सण साजरा होणार असुन दिनांक ०१.०१.२०१३ 
पावेतो विविध धार्मीक कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. दि .२७.१२. २०१२ 
रोजी दत्त जयंती साजरी होणार आहे. दि .३१.१२ .२०१२ रोजी नववर्षाचे 
पुर्वसंध्येला विविध धर्मियांकडून कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात . तसेच 


वाचा : पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा . क्र . जिविशा/ जा / 
३७( १ )३/ १२- ४८५९ दि . १७. १२. २०१२ . 


आदेश 


क्रमांक २०१२/ आरबी - डेस्क - १/ पोल - १ / कावी ७०१४ :- ज्या अर्थी 
माझ्या असे निर्देनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात 
व जिल्ह्यात पाणी टंचाई निर्माण झाली असल्याने तसेच जालना जिल्हयात 
विद्युत भारनियमन असल्यामुळे विविध राजकीय पक्ष, संघटनाकडून मोर्चा, 


Han 


८२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
निदर्शने , उपोषण , धरणे इ . विविध स्वरुपाची आंदोलनात्मक कार्यक्रम महापरिनिर्वाण दिना निमित्त स्मृती दिन (महापरिनिर्वाण दिन ) म्हणून पाळण्यात 
हाती घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

येणार आहे . नांदेड जिल्ह्यात सचखंड गुरुव्दारा बोर्डाच्या निवडणूकीसाठी 

दिनांक १६.१२. २०१२ रोजी मतदान व दिनांक १७. १२.२०१२ रोजी मतमोजणी 
दि .१० .१२.२०१२ रोजी नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे . 

होणार आहे. परभणी जिल्ह्यातील मानवत येथे भारतरत्न डॉ .बाबासाहेब 
त्यानुषंगाने विविध राजकीय पक्ष, संघटनेकडुन धरणे मोर्चे असे आंदोलनात्मक 

आंबेडकर यांच्या पुतळयाच्या विटंबनेच्या निषेधार्थ दलित संघटनेकडून 
कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच दि . २५/ १२/ २०१२ 

नांदेड मोर्चा, धरणे , निदर्शने , रस्ता रोको, इत्यादी आंदोलने करण्यात येत 
रोजी खिश्चन धर्मियांकडुन नाताळ सण साजरा होणार असुन दिनांक 

आहे . उक्त कालावधीत एखाद्या क्षुल्लक कारणावरुन कायदा व सुव्यवस्था 
०१.०१.२०१३ रोजी पावेतो विविध धार्मीक कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार 

परिस्थती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने संपूर्ण नांदेड 
आहे. दि .२७.१२.२०१२ रोजी दत्त जयंती साजरी होणार आहे. दि . ३१ .१२.२०१२ 

जिल्ह्यात दिनांक ०२ .१२.२०१२ चे ०६.०० वाजेपासून दिनांक १६. १२.२०१२ 
रोजी नववर्षाचे पुर्वसंध्येला विविध धर्मियांकडून कार्यक्रम आयोजित करण्यात 

चे २४.०० वाजेपर्यन्त मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
येतात . तसेच दि . ०१/ १२ / २०१२ रोजी अंगरीका चतुर्थी असल्याने 

लागू करण्यात यावा . 
राजुर ,माळाचा गणपती,व इतर गणपती मंदीराचे ठिकाणी दर्शनी यात्रा 
भरविण्यात येणार आहे, वरील पार्श्वभुमीवर लक्षात घेता कायदा व सुवव्यस्था आणि त्याअर्थी, परि.१ मधील नमुद परिस्थिती पाहता. उक्त कालावधी 
अबाधित राहणेसाठी व जिल्हयात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी कायदा व सुव्यस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जमावबंदी व शस्त्रबंदी 
जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) लागू करणे लागू करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली असून , मुबंई पोलीस 
आवश्यक आहे. 

अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
__ त्या अर्थी मी , वामन कदम , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना मुंबई 

आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी डॉ . निशीकांत देशपांडे, अपर 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 

जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , या ओदशाव्दारे निर्देश करतो की , नांदेड जिल्ह्यात 
याव्दारे पाच (०५) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका,मोर्चा 

सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्याच्या जवळपास , 
काढण्यास मनाई करीत आहे . 

१ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले दंडे, बंदुका , सुरे , काठया किंवा 
हा आदेश कामावरील कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू लाठया किंवा शारीरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
हाणार नाही . तसच विवाह , अत्ययात्रा आणि पालास अधाक्षक जालना, कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
अंबड , परतूर भोकरदन यांनी विषेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका , . 
सभा , मोर्चा यांना लागू होणार नाही . 

२) कोणताही क्षारक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणार नाहीत किंवा 
हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १८. १२.२०१२ चे ०६ .०० वाजेपासून 

बाळगणार नाहीत . 
ते दिनांक ०१.०१. २०१३ चे २४ .०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 

३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
___ हा आदेश आज दिनांक १७.१२.२०१२ रोजी माझ्या सही - शिक्यानिशी उपकरणे किंवा साधने जवळ बाळगणार नाहीत किंवा जमा करणार नाहीत 
देण्यात आला आहे. 

किंवा तयार करणार नाही . 
वामन कदम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 

४ ) व्यक्तीचेकिंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन 
जालना , १७ डिसेंबर , २०१२ . 

करणार नाहीत . 


५ ) सार्वजनीक रीतीने घोषणा देणार नाहीत किंवा गाणी म्हणनार 
नाहीत किंवा वाद्ये वाजवणार नाहीत . 


अपर दंडाधिकारी यांजकडून 
मुबंई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे आदेश . 

आदेश 
क्र . २०१२ / आरबी - १ / डेस्क -२ टे - ( ४ ) जमावबंदी.प्र. क्र ०४ ( २० ). 
ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक , नांदेड यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , शासनाने डिझेल , गॅस व इतर घरगुती वस्तुचे भाव 
वाढवल्याने जनतेमध्ये तिव्र नाराजी पसरली असून , भाव वाढीच्या निषेधार्थ 
विविध राजकीय पक्ष , संघटनाच्या वतीने धरणे , निदर्शने , रस्ता रोको 
इत्यादी कार्यक्रम करण्याची शक्यता नाकरता येत नाही . 


६ ) सभ्यता अगर नीती यास विरुध्द असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यांच्यामुळे राज्य शासन उलथवून पडण्याचा 
संभव आहे असे अशा अधिकाऱ्यास वाटेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करणे, 
हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा 
इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणेकिंवा त्यांचा लोकांत प्रसार 
करता येणार नाही . 


ऊसाला भाव वाढ द्यावी या व इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी 
संघटनेच्यावतीने नांदेड जिल्ह्यात रस्तारोको, जेलभरो , निदर्शने इत्यादी 
आंदोलने करण्यात येत आहेत . बाबरी मस्जिद पतनाच्या निषेधार्थ मुस्लीम 
समाजाच्या वतीने दर वर्षी ०६ डिसेंबर हा दिवस , निषेध दिन ( काळा 
दिवस ) म्हणून तर हिंदू समाजाच्या वतीने विजय दिन म्हणून पाळण्यात 
येतो . ०६ डिसेंबर हा दिवस भारतत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 


याव्दारे नांदेड जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर 
एकत्रीत जमुन वर नमुद करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . आणखी 
असे की , हे आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकिय 
कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा धार्मीक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी 
यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकांना लागू होणार नाहीत . 
अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा 
जास्त इसम जमण्यासाठी , सभा मिरवणुका, मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक 
वाजविण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


८२१ 


अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर 
पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 


हा आदेश नांदेड जिल्हयाच्या हद्दीपावेतो दिंनाक २ डिसेंबर , २०१२ चे 
०६. ०० वा . पासून ते दिनाक १६ डिसेंबर , २०१२ चे २४ .०० वाजेपर्यत 
अंमलात राहील . 


हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे पोलीस अधीक्षक नांदेड 
यांनी याची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे/ध्वनीक्षेपकाव्दारे तसेच इतर प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे । 
करावी. तसेच याच्या प्रति जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय दंडाधिकारी , सर्व 
तालुका दंडाधिकारी व सर्व पोलीस स्टेशन यांच्या कार्यालयाच्या नोटीस 
बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा. - पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांचे पत्र क्र . १०४९८ /जिविशा / कलम 
१४४सीआरपीसी/ आदेश/ २०१२ दिनांक -०५/ १२/ २०१२ . 
उपजिल्हाधिकारी ( सा . प्र) जि . का .हिंगोली यांचे पत्र दि . ०६/ १२/ २०१२ . 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ 

आदेश 
क्रमांक २०१२/ गोशा-१/ कावी- १९५७.- ज्याअर्थी, दि .१२/ ११/२०१२ रोजी 
नांदेड शिख गुरुव्दारा सचखंड श्री हुजूर अपचलनगर साहीब मंडळाच्या 
तीन सदस्य निवडुन देण्यासाठी निवडणुक -२०१२ जाहीर केली असुन 
हिंगोली जिल्ह्यातील पाच तालुक्यातील ०३ जागेसाठी निवडणुका जाहीर 
झाल्या आहेत . दि . १६/ १२/ २०१२ रोजी मतदान होणार असुन दि . १७ / १२/ 
२०१२ रोजी मतमोजनी होणार आहे . ( सर्व मतदान केंद्र परिसरात वेळ 
सकाळी ०७.३० ते १७ .०० पर्यंत ) व मतमोजणीचे ठिकाण या ठिकाणी 
प्रक्रिया कालावधीत सदर ठिकाणी २०० मिटरच्या परिसरात कलम १४४ सी 
आर पी सी प्रतिबंधक आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 
___ त्या अर्थी, मी नरेंद्र पोयाम , जिल्हादंडाधिकारी हिंगोली फौजदारी प्रक्रिया 
संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
हिंगोली जिल्ह्यातील ता .हिंगोली, सेनगाव, औंढा ना. वसमत , कळमनुरी 
तालुक्यासाठी खालील प्रमाणे मतदान केंद्र व मतमोजणीच्या ठिकाणी 
कलम १४४ लागु करीत आहे . 


हा आदेश दिनांक ०१ डिसेंबर , २०१२ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आला आहे . 


डॉ . निशीकांत देशपांडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, नांदेड . 


नांदेड , १ डिसेंबर , २०१२ . 


मतदान केंद्र/ मतमोजणीची जागा 


मतदान केंद्राची संख्या 


स्ट्राँगरुमची जागा 


अ. क्र . तालुक्याचे नाव 
( १) (२) 
१ हिंगोली 


(३ ) 
तहसील कार्यालय , हिंगोली . 


तहसील कार्यालय , हिंगोली . 


तहसील कार्यालय , कळमनुरी . 


कळमनुरी 
सेनगाव 


तहसील कार्यालय , सेनगाव . 


तहसील कार्यालय , कळमनुरी. 
तहसील कार्यालय , सेनगाव . 
तहसील कार्यालय , औढा . ना 
तहसील कार्यालय , वसमत 


औढा . ना 


तहसील कार्यालय , औढा. ना 


वसमत 


तहसील कार्यालय , वसमत 


उपरोक्त नमुद ठिकाणी १०० मीटरच्या परिसरात व्यक्तीच्या समुहास मुक्त संचार प्रवेशावर व संचार करण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहेत . सदरील 
आदेशान्वये प्राधिकृत केलेले निवडणुक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय परिसर व मतदान केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात व्यक्तीच्या समुहास मुक्त संचार 
प्रवेशावर व संचार करण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहेत . सदरील आदेश निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी / कर्मचारी व मतदान 
केंद्राच्या परिसरात मतदारास लागु होणार नाहीत . 


आणखी असे की संबधितास नोटीस बजावुन त्यांचे म्हणने ऐकुन घेण्यास पुरेसा कालावधी नसल्याने आणिबाणीच्या प्रसंगी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ 
चे कलम १४४ ( २) अन्वये एकतर्फी आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे . 


हा आदेश दिनांक १२/ १२/ २०१२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


नरेंद्र पोयाम , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

हिंगोली 


हिंगोली :- २२ डिसेंबर , २०१२ . 


८२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


४३ ग्रामपंचायत पोट निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत . दि .२३/ १२/ २०१२ 
रोजी खालील दर्शविलेल्या मतदान केंद्रावर मतदान होणार असुन (मतदान 
केद्र परिसरात वेळ सकाळी ०७.३० ते १७.०० पर्यत ) तसेच दि . २४/ १२/ 
२०१२/ २०१२ रोजी मतमोजणी होवून निकाल जाहीर होणार आहे . सदर 
ठिकाणी प्रक्रिया संहिता २०० मिटरच्या परिसरात कलम १४४ सीआरपीसी 
प्रतिबंध कालावधीत आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा .- १ . पोलीस अधिक्षक ,हिंगोली यांचे पत्र क्र . १०४९७/जिविशा/ कलम 
१४४सीआरपीसी/ आदेश / २०१२ दिनांक - ०५ /१२/ २०१२ . 
२. उपजिल्हाधिकारी ( सा . प्र ) जि . का .हिंगोली यांचे पत्र दि . ०६ / १२/ २०१२ . 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता चे कलम १४४ 

आदेश 
क्रमांक २०१२/ गोशा- १ / कावी - १९५३ .- ज्याअर्थी महराष्ट्र निवडणुक 
आयोगाने दि .०१/ १२/ २०१२ रोजी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत निवडणुक कार्यक्रम 
जाहीर केला असुन आचार संहिता लागु केली आहे . हिंगोली जिल्ह्यातील 


त्या अर्थी, मी नरेंद्र पोयाम , जिल्हाधिकारी हिंगोली फौजदारी प्रक्रिया 
१९७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी , औढा ना . तालुक्यासाठी खालील प्रमाणे 
मतदान केंद्र व मतमोजणीच्या ठिकाणी कलम १४४ लागु करीत आहे . 


अ. क्र . तालुक्याचे नाव 


मतदान केंद्राची संख्या 


मतमोजणीचेठिकाण 


निवडणुक होत असलेल्या 
ग्रामपंचायत ची संख्या 


(१) 


(२) 


१ 


कळमनुरी 


तहसील कार्यालय , कळमनुरी 


सुकळीवीर, येहळेगाव ( तु ). 
बाभळी , माळेगाव , हिवरा( त . ज ), 
पाळोदी, सापळी 
येहळेगाव , सोळंके , लोहरा ( बु ) 


२ 


औढा. ना 


तहसील कार्यालय , औढा. ना 


एकूण 


०९ 


उपरोक्त नमुद ठिकाणी २०० मीटरच्या परिसरात व्यक्तीच्या समुहास मुक्त संचार प्रवेशावर व संचार करण्यावर निर्बंध घालण्यात येत आहेत . सदरील 
आदेश राज्य निवडणुक आयोगाने प्राधिकृत केलेले निवडणुक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय परिसर व मतदान केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात व्यक्तीच्या 
समुहास मुक्त संचार प्रवेशावर व संचार करण्यावर निर्बध घालण्यात येत आहेत . सदरील आदेश निवडणुक निर्णय अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले 
अधिकारी/ कर्मचारी व व मतदान केंद्राच्या परिसरात मतदारास लागु होणार नाहीत . 
___ आणखी असे की संबधितास नोटीस बजावुन त्यांचेम्हणने ऐकुन घेण्यास पुरेसा कालावधी नसल्याने आणिबाणीच्या प्रसंगी फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ 
चे कलम १४४ ( २) अन्वये एकतर्फी आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे . 


हा आदेश दिांक १९ / १२/ २०१२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहेत . 


नरेंद्र पोयाम 
जिल्हादंडाधिकारी 

हिंगोली 


हिंगोली :- १९ डिसेंबर , २०१२ . 


१२/ २०१२ रोजीचे ०६. ०० वाजले पासुन ते दि . ३१/ १२ / २०१२ रोजीचे 
२४ .०० वाजे पावेतो मु . पो . कायदा कलम ३७ ( १) (३ ) चे आदेश निर्गमित 
करण्यास विनंती केली आहे . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा. - पोलीस अधिक्षक , हिंगोली यांचे पत्र क्र . १०६४७/जिविशा/ का . व. सु / 
२०१२ हिंगोली , दिनांक - १६/ १२/ २०१२ . 

___ आदेशं 
क्रमांक २०१२/ गोशा -१ / कावी -१७४२.- ज्याअर्थी, संदर्भीय पत्रान्वये पोलीस 
अधिक्षक , हिंगोली यांनी कळविले आहे की , दिनांक ११/ १२/ २०१२ रोजी 
पासुन नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशन चालु असुन हिवाळी अधिवेशन 
सबंधाने विविध पक्षाचे वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी धरणे,मोर्चे, उपोषण 
व इतर प्रकारचे आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

तसेच सध्याची परिस्थिती पाहता व अचानक उदभवणारी कायदा व 
सुव्यस्थेची परिस्थिती हाताळण्यासाठी संपुर्ण हिंगोली जिल्ह्यात दि . १७ / 


त्या अर्थी, सार्वजनीक शातंता आणि सुव्यस्था अबाधित राहण्यासाठी 
आदेश काढणे आवश्यक आहे . म्हणुन मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी 
प्रदीप कुलकर्णी, अपर जिल्हादंडाधिकारी हिंगोली या आदेशाव्दारे खालील 
प्रमाणे निर्देश देत आहे. 


१ . शासकिय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्या व्यक्तिरिक्त अन्य 
कोणतीही व्यक्ती सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्यांच्या जवळ शस्त्र , काठी , 
तलवारी , जवळ बाळगणार नाहीत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


८२३ 


२. लाठया , काठया , शारीरिक इजा होण्यास कारणीभूत ठरतील, 
सहज हाताळता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत . 

३ . कोणताही क्षारक पदार्थ, स्फोटके द्रव्ये जवळ बाळगणार नाहीत . 


४. दगड किंवा इतर क्षेपणीक उपकरणे, विटबंनात्मक नकला किंवा 
सर्व प्रर्वतक द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
___ ५ . आवेशी भांडणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करणार नाहीत . सभ्यता 
नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे,निशाणी, घोषणा , 
फलक किंवा अशा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत. किंवा ठेवणार 
नाहीत . 


होणार आहे . ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोट निवडणूकांसाठी मुदखेद , 
देगलूर , हिमायतनगर व हदगांव तालुक्यात दिनांक २३.१२.२०१२ रोजी 
मतदान व दिनांक २४ .१२. २०१२ रोजी मतमोजणी होणार आहे . दिनांक 
२७.१०. २०१२ रोजी श्रीक्षेत्र माहुर येथे श्री दत्त जयंती निमित्त मोठया 
प्रमाणात यात्रा भरणार असून , यात्रेसाठी महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेशातून मोठया 
संख्येने भाविक भक्त येणार आहे . उक्त कालावधीत एखाद्या क्षुल्लक 
कारणावरुन कायदा व सुवव्यस्था परिस्थती निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नसल्याने संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात दिनांक १७.१२. २०१२ चे 
०६ .० वाजेपासून दिनांक ३१ .१२. २०१२ चे २४ .०० वाजेपर्यन्त मुंबई पोलीस 
अधिनियम कलम ३७ ( १) ( ३) लागू करण्यात यावा . 


आणि त्याअर्थी, परि. १ मधील नमुद परिस्थिती पाहता . उक्त कालावधी 
कायदा व सुव्यस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने जमावबंदी व शस्त्रबंदी 
लागू करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाली असून , मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी डॉ . निशीकांत देशपांडे, अपर 
जिल्हादंडाधिकारी नांदेड , या ओदशाव्दारे निर्देश करतो की , नांदेड जिल्ह्यात 
सार्वजनीक ठिकाणी किंवा त्याच्या जवळपास , 


६. व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावण्याच्या उद्येशाने 
वाद्ये वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे प्रक्षोभक असभ्य वर्तन करणार नाहीत . 

७. जिल्हयात पाच किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर जमण्यास सक्त 
मनाई करीत आहे . सदर आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी 
किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्मचारी, विवाह, अंत्ययात्रा , धार्मिक कार्यक्रम 
यात्रा व त्याचप्रमाणे इतर कार्यक्रम ज्यांना सक्षम अधिकारी यानी विशेषरित्या 
परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकिस व कार्यक्रमास लागु होणार नाही . 
विशेषरित्या परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक हिंगोली यांना 
किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या पोलीस अधिकारी यांना राहतील हे आदेश 
मी हिंगोली जिल्हयाच्या हददीपावेतो लागु करीत आहे . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश दिनांक 
१७/ १२/ २०१२ रोजीचे ०६ . ०० वाजेपासून ते दिनांक ३१/ १२/ २०१२ रोजीचे 
२४ .०० वाजेपर्यत लागु करीत आहे . 


१ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले दंडे, बंदुका , सुरे , काठया किंवा 
लाठया किंवा शारीरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तीना लागु असल्यामुळे यांची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे , 
ध्वनीप्रक्षपणाव्दारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे पोलीस अधिकारी 
यांनी करावी. 

सदरील आदेश दिनांक १७/ १२ / २०१२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
निर्गमित करण्यात येत आहे . 

प्रदीप कुलकर्णी, 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , हिंगोली . 
हिंगोली , १७ डिसेंबर , २०१२ . 


२) कोणताही क्षारक पदार्थ, स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणार नाहीत किंवा 
बाळगणार नाहीत . 

३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने जवळ बाळगणार नाहीत किंवा जमा करणार नाहीत 
किंवा तयार करणार नाही . 

४ ) व्यक्तीचेकिंवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन 
करणार नाहीत . 


५) सार्वजनीक रीतीने घोषणा देणार नाहीत किंवा गाणी म्हणनार 
नाहीत किंवा वाद्ये वाजवणार नाहीत . 


६ ) सभ्यता अगर नीती यास विरुध्द असतील अशी किंवा राज्याची 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यांच्यामुळे राज्य शासन उलथवून पाडण्याचा 
संभव आहे असे अशा प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी आवेशपुर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा 
इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणेकिंवा त्यांचा लोकांत प्रसार 
करता येणार नाही . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३ ) प्रमाणे 

आदेश 
क्र - २०१२/ आरबी - १ - डेस्क -२ टे - ( ४ ) जमावबंदी.प्र . क्र ०४ ( २१ ): 
ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक , नांदेड यांनी माझ्या असे निदर्शनास आणून 
दिले आहे की , शासनाने डिझेल , गॅस व इतर घरगुती वस्तुचे भाव वाढ 
केल्याने जनतेमध्ये तिव्र नाराजी पसरली असून , भाव वाढीच्या निषेधार्थ 
विविध राजकीय पक्ष , संघटनाच्या वतीने धरणे , निदर्शने, मोर्चा, रस्ता रोको 
इत्यादी आंदोलने करण्याची शक्यता नाकरता येत नाही . ऊसाला भाव वाढ 
द्यावी या व इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने नांदेड 
जिल्ह्यात रस्तारोको , जेलभरो , निर्देशने इत्यादी आंदोलने करण्यात येत 
आहेत . नांदेड जिल्ह्यात सचखंड गुरुव्दारा बोर्डाच्या निवडणुकीसाठी दिनांक 
१६. १२.२०१२ रोजी मतदान झाले असून दिनांक १७.१२ . २०१२ रोजी मतमोजणी 


याव्दारे नांदेड जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर 
एकत्रीत जमुन वर नमुद करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. आणखी 
असे की , हे आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकिय 
कर्मचारी , विवाह , अंत्ययात्रा धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी 
यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकांना लागू होणार नाहीत . 
अशा मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच व पाचपेक्षा 
जास्त इसम जमण्यासाठी, सभा मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक 
वाजविण्यासत परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे प्रभारी 
अधिकारी यांना तसेच पोलीस अधीक्षक नांदेड यांनी प्राधिकृत केलेल्या 
इतर पोलीस अधिकारी यांना राहतील . 


८२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


हा आदेश नांदेड जिल्हयाच्या हद्दीपावेतो दिनाक १७ डिसेंबर , २०१२ चे 
०६.०० वा . पासून ते दिंनाक ३१ डिसेंबर , २०१२ चे २४.०० वाजेपर्यत 
अंमलात राहील . 

हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागू असल्यामुळे पोलीस अधीक्षक नांदेड 
यांनी याची प्रसिध्दी दंवडीव्दारे/ ध्वनीक्षेपकाव्दारे तसेच इतर प्रसिध्दी माध्यमाव्दारे 
करावी . तसेच याच्या प्रति जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय दंडाधिकारी , सर्व 
तालुका दंडाधिकारी व सर्व पोलीस स्टेशन यांच्या कार्यालयाच्या नोटीस 
बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 


हा आदेश दिनांक १६ डिसेंबर , २०१२ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आला आहे . 

___ डॉ . निशीकांत देशपांडे, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , नांदेड . 
नांदेड , १६ डिसेंबर , २०१२ . 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 
Read : Application dated 12 - 12 -2012 submitted by Shri A . Y. 
Thatte , 2nd Jt. Civil Judge (S .D ). Jalna for Grant of earned leave 
and order Passed on it. 

OFFICE ORDER 

NO . B. 2/ 03 of 2012 
No/Estt./5399 of 2012 .- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grantearned leave for (03) days w .e.f 
12- 12 - 2012 to 14- 12 -2012 to shri A. Y. Thatte, 2nd Jt. Civil 
Judge ( S. D ) Jalna. 

On return from the said leave shri A . Y. Thatte, is reposted 
as 2nd Jt. Civil Judge (S . D ) Jalna . 

No locum tenens is necessary . 

Certified under note 2 below M . C .S ( Pay ) Rule 39 that Shri 
A . Y. Thatte , would have contitnued to officiate as 2nd Jt. Civil 
Judge ( S . D ) Jalna. had he not proceed on leave for the above 
period. 

In his absence the charge of his court is kept with Shri C . S . 
Datir , 3rd Jt. Civil Judge ( S . D ) Court , Jalna.in additionto his 
own duties . 
Note has been taken in the service Book of the concerned . 

B . D .KAPADNIS , 
Principle District & Sessions Judge 

Jalna . 
Jalna 12 - 12- 2012. 


10 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


Read : Application dated 4 - 12 - 2012 submitted by Kum . 
A .R . Nagori, 2nd Jt. Civil Judge (J. D ) & JMFC Jalna for grant of 
earned leave and order passed on it . 

OFFICE ORDER 
NO. B. 2/ 10 of 2012 


No/ Est ./5337 of 2012 .- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant earned leave for (04 ) days 
w .e .f. 10 - 12 -2012 to 13 - 12 - 2012 with benefit of availament of 
prefixing holidays falling on 08 /12 /2012 & 09 / 12 /2012 with 
permission to leave the headqurter after office hours of 07 - 12 
2012 till before office hours of 14 - 12 - 2012 to Kum . A .R . Nagori, 
2nd Jt. Civil Judge (J.D ) & JMFC Jalna 

On return from the said leave Kum . A .R .Nagori, is reposted 
as 2nd Jt. Civil Judge ( J. D ) & JMFC Jalna 

No locum tenens is necessary. 

Certified under note 2 below M. C . S ( Pay ) Rule 39 that 
Kum . A .R . Nagori, would have contitnued to officiate as 2nd 
Jt. Civil Judge (J. D ) & JMFC Jalna had She not proceed on 
leave for the above period . 
___ In herabsencethe charge of her court w. e. f. 08 - 12 - 2012 
is kept Sow S . S . Bangad Jt. Civil Judge (J. D ) & JMFC , Jalna 
and charge w .e. f. 10 / 12 /2012 to 13 / 12/2012 is kept with Sow 
S . S . Bangad , Jt. Civil Judical ( J. D ) & JMFC Jalna and charge 
w. e. f. 10 - 12 - 2012 to 13 - 12 - 2012omkept Kum. S. A. Gdkari , 
3rd Jt. Civil Judge (J. D ) & JMFC Jalna in addition to their own 
duties. 


12 
BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE 
Read : Application dated 11 - 12 - 2012 submitted by Kum . 
A . R . Nagori, 2nd Jt. Civil Judge (J.D ) & JMFC Jalna for Cancel 
lation of earned leave and order passed on it . 

OFFICEORDER 

NO . B. 2/ 02 of 2012 
No/ Est./5400 of 2012.- The Principal District & Sessions 
Judge, Jalna is pleased to cancel ( 04 ) days earned w. e. f. 10 - 
12 - 2012 to 13 - 12 - 2012 with benefit of availment of prefixing 
holidays falling on 08 - 12 - 2012 & 09 - 12 - 2012 of Kum. A. R. 
Nagori, 2nd Jt. Civil Judge (J.D ) & JMFC Jalna which was granted 
vide District Office Court Office Order No. No . B - 2 / 101/2012 , 
dated 06 - 12 - 2012 


Note has been taken in the service Book of the concerned . 


B . D .KAPADNIS , 
Principle district & Sessions Juduge 

Jalna . 


Jalna : - 12- 12 - 2012 . 


Note has been taken in the service Book of the concerned . 


____ B. D . KAPADNIS, 
Principle District & Sessions 

JudgeJalna . 


१३ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
वाचा : श्री . एस . एस . अरदवाड , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 

स्तर, नांदेड यांचे पत्र क्र ९१९५/ २०११, दिनांक २० /११/ २०१२ व 
९४५१/ २०१२, दि .३०/ ११/ २०१२ व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


Jalna : -07- 12 - 2012. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


८२५ 


१६ 


आदेश 

नियम ५० अन्वये दि . ११. १२ .२०१२ ते १५. १२ .२०१२ पर्यत ( दोन्ही दिवस 
क्र . ब/ १३८०७/२०१२.- श्री . एस . एस . अरदवाड , सहावे सह दिवाणी 

धरुन ) एकूण (०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १६. १२. २०१२ 
न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ च्या 

रोजीच्या सुट्टीचा फायदा , दिनांक १०.१२. २०१२ रोजीच्या कार्यालयीन 
नियम ५० अन्वये दि . २१ .११. २०१२ ते २८ . ११.२०१२ पर्यत दोन्ही दिवस 

वेळेनंतर ते दिनांक १७.१२. २०१२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यन्त मुख्यालय 
धरुन ) एकूण ( ०८ ) दिवसांची अर्जित रजा ,मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 

सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 
शिल्लक रजेच्या अटीस अधिन राहून मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी न्यायाधीश 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एस अरदवाड सहावे सह दिवाणी । 

___ क . स्तर ,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील तळटिप 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप 

२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी 
२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस अरदवाड सहावे सह 

न्यायाधीश क . स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 

तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
दुर्वाचनीय , कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन काम सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , कंधार यांनी पहावे, तसेच त्यांना सह 
नांदेड - ०४ डिसेंबर , २०१२ . 

दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , कंधार यांच्या आस्थापनेवरील अधिकऱ्यांच्या व 

कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकावर व इतर देयकावर हुंडी स्वीय प्रंपची लेख्यावर 
१४ 

स्वाक्षरी करण्याचा व धनादेश रोखीकृत करुन संबधीत रक्कम वाटपाचा 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 

अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 
वाचा : श्री . एस . एच . गहेरवार , पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 
नांदेड यांचे पत्र क्र ४१४५ / २०१२ , दिनांक ०१/ १२/ २०१२ व सोबत नांदेड - ०७ डिसेंबर , २०१२ . 
विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र . ब २( १ )/ १३८८२/ २०१२.- श्री . एस . एच . गहेरवार , पाचवे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, नांदेड महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०५. १२ .२०१२ ते ११ . १२ .२०१२ पर्यत वाचा :- सौ . व्ही . एस . मलकलपट्टे रेड्डी, सह दिवाणी न्यायाधीश 
( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण ( ०७) दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय 

कनिष्ठ . स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा .क्र . ९४१४/ २०१२ , दिनांक 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

२८ नोव्हेंबर , २०१२ व त्यावरील आदेश . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एच . गहेरवार , पाचवे सह दिवाणी 

आदेश 
न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . क्र .ब -२(१ )/ १३९७१/ २०१२.- सौ . व्ही . एस . मलकलपट्टे रेड्डी , सह 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील तळटिप दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एच. गहेरवार , पाचवे सह नियम १९८१ मधील नियम ६० अन्वये दिनांक २७.११.२०१२ ते २९.११. २०१२ 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर या एकुण ( ०३ ) दिवसांची परावर्तीत रजा , कार्योत्तर मंजुर करण्यांत येते . 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

। रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . व्ही . एस . मलकलपटे रेड्डी , सह 
पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 

दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन काम सहावे सह दिवाणी 

राहतील . 
न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड यांनी पहावे 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील तळटिप 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 

२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , सौ . व्ही . एस . मलकापट्टे रेड्डी , 
नांदेड - ०४ डिसेंबर , २०१२ . 

सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद कालावधीत 

रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . 
१५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 

नांदेड :- १० डिसेंबर , २०१२ . 
वाचा : श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , कंधार यांचे 

पत्र क्र १६३६/ २०१२, दिनांक ०५/ १२/ २०१२ व सोबत विहित नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
आदेश 

वाचा :- सौ . व्ही . एस . मलकलपट्टे रेड्डी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क्र . ब २ (१ )/ १३९४०/ २०१२ .- श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी न्यायाधीश 

कनिष्ठ . स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ९२२४/ २०१२, दिनांक २१ 
क . स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील 

नोव्हेंबर , २०१२ व त्यावरील आदेश . 


१७ 


८२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


आदेश 
क्र . ब -२( १)/ १३९७२/ २०१२.- सौ . व्ही . एस . मलकलपट्टे रेड्डी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३. १२.२०१२ ते २९. १२. २०१२ 
या एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, कार्यात्तर मंजुर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर सौ . व्ही . एस . मलकलपट्टे रेड्डी, सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, नांदेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम 
राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , सौ . व्ही . एस . मलकलपट्टे 
रेड्डी , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिल्या असत्या . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 
नांदेड :- १० डिसेंबर , २०१२. 


क्र . ब २( १ )/ १३९७५/ २०१२ .- श्री . एस . एस . अरदवाड , सहावे सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १०. १२ .२०१२ ते १२.१२. २०१२ 
पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे 
दिनांक ०८ व ०९ . १२. २०१२ या सुट्टयांना जोडून मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह शिल्लक रजेच्या अटीस अधिन राहून मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एस अरदवाड सहावे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस अरदवाड 
सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


१८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन काम सातवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 
नांदेड - १० डिसेंबर , २०१२ . 


वाचा : श्री . डी . आर . माळी , सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 

नांदेड यांचे पत्र दिनांक १०/ १२/ २०१२ व सोबत विहित नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
वाचा :- श्री . बी . एन . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड 

यांचे पत्र जा . क्र . ४०६६/ २०१२, दिनांक २८ नोव्हेंबर , २०१२ व 
सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्र व 
त्यावरील आदेश 

आदेश 


क्र .ब - २( १)/१३९७४ / २०१२.- श्री . डी . आर. माळी , सातवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ यांना नियम ५० अन्वये दि . ११.१२. २०१२ ते १३. १२. २०१२ पर्यत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १० .१२.२०१२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४.१२ . २०१२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . आर . माळी , सातवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . आर. माळी , सातवे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

सातवे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन काम आठवे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , नांदेड यांनी पहावे 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 
नांदेड - १० डिसेंबर , २०१२ . 


क्र . ब - २( १ )/ १३७५६ / २०१२.- श्री . बी . एन. जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ६० अन्वये दिनांक २८. ११.२०१२ ते ३० /११/ २०१२ या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा मंजूर करण्यात येते . 
__ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एन . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम राहतील . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहिले असते. 

दुर्वाचनीय 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
नांदेड ०१ / ०३ डिसेंबर , २०१२ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 


२१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
वाचा :- श्री . व्ही . जी . कारमोरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , लोहा 

यांचे पत्र जा . क्र . १७३२/ २०१२ , दिनांक २९ नोव्हेंबर ,२०१२ व 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


वाचा : श्री . एस . एस . अरदवाड , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र दिनांक ०७/ १२ / २०१२ व सोबत विहित नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 

८२७ 
आदेश 

स्तर , मुदखेड यांच्या आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन 
क्र . ब -२( १)/१३७५७/ २०१२ - श्री . व्ही . जी . कारमोरे, दिवाणी न्यायाधीश , देयकांवर व इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रंपची लेख्यावर स्वाक्षरी करण्याचा 
कनिष्ठ स्तर , लोहा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील व धनादेश रोखीकृत करुन संबधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान 
नियम ५० अन्वये दिनांक ०३.१२. २०१२ ते ०५.१२. २०१२ पर्यंत ( दोन्ही दिवस करण्यांत येत आहे . 
धरुन ) एकूण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ०३.१२.२०१२ रोजीच्या 

दुर्वाचनीय 
सकाळी १०.३० पासून ते दिनांक ०६ .१२.२०१२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

नांदेड :- ०३ डिसेंबर , २०१२ . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . व्ही . जी . कारमोरे , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , लोहा हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील पहा : श्री . एम . आर . देवकते , ९वे सह दिवाणी न्यायधीश क . स्तर , बीड यांचे 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . जी . कारमोरे , 

अजित रजेचे आवदेन पत्र जा . क्र ८१९१/ २०१० , दिनांक १२/ १२/ २०१२ . 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा हे जर वर नमुद कालावधीत 

आदेश 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

क्र . १२०११/ २०१२.- जिल्हा न्यायाधीश - २ बीड आदेश देत आहेत की , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, लोहा यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 

श्री . एम . आर . देवकते , ९वे सह दिवाणी न्यायधीश क . स्तर , बीड यांना 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन काम सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

दि .१३/ १२/ २०१२ ते १५/ १२/ २०१२ रोजीची ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा 
स्तर , कंधार यांनी पहावे. तसेच त्यांना दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

दिनांक १६/ १२/ २०१२ रोजीच्या शासकिय सुटटीचा फायदयासह मंजूर 
लोहा यांच्या आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर 

करण्यात येऊन दिनांक १२/ १२/ २०१२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
व इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रंपची लेख्यावर स्वाक्षरी करण्याचा व 

ते दिनांक १७/१२/ २०१२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय 
धनादेश रोखीकृत करुन संबधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
करण्यांत येत आहे . 

दुर्वाचनीय 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ( २ ) ( ब ) 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड खालील तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . आर. 
नांदेड :- ०३ डिसेंबर , २०१२ . 

देवकते , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ९वे सह दिवाणी 

न्यायधीश व . स्तर , बीड म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 
२२ 

वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एम . आर . देवकते , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

यांना त्यांच्या मुळपदी ९वे सह दिवाणी न्यायधीश क . स्तर , बीड म्हणून 
वाचा : श्री . एस . जी . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

नियुक्त केले जाते . 
मुदखेड यांचे पत्र जा . क्र . ११३७/ २०१२, दिनांक ३० नोव्हेंबर , 
२०१२ व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . एम . आर. देवकते , ९वे सह दिवाणी 
आदेश . 

न्यायधीश क . स्तर , बीड यांच्या न्यायालयाचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार 
आदेश 

श्री . ए. जी . साबळे ८वे सह दिवाणी न्यायधीश क . स्तर , बीड यांच्याकडे 

ठेवण्यात येत आहे . 
क्र . ब -२( १)/ १३७५४/ २०१२.- श्री . एस . जी . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , 

श्री . दे. दिग्रसकर 
कनिष्ठ स्तर, मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 

जिल्हा न्यायधीश - १, बीड. 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०३. १२.२०१२ ते ०५.१२. २०१२ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 

बीड - १४/ डिसेंबर , २०१२ . 
०२.१२ .२०१२ रोजीच्या सुट्टीचा फायदा मंजूर करुन त्यांना दिनांक 
०१.१२. २०१२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ०६ .१२.२०१२ रोजीच्या 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
कर्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

पहा : श्री . नि . र . मनगिरे , सह दिवाणी न्यायधीश क . स्तर , बीड यांचे 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . जी . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश, 

परावर्तीत रजेचे आवदेन पत्र जा . क्र ७८४८ / २०१० , दिनांक २७/१२/ २०१२ . 
कनिष्ठ स्तर, मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

आदेश 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील क्र . १२०१२/ २०१२.- जिल्हा न्यायाधीश -१ बीड आदेश देत आहेत की , 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . जी . देशपांडे, श्री . नि . र . मनगिरे, सह दिवाणी न्यायधीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड हे जर वर नमुद कालावधीत प्रथम वर्ग बीड यांना दि .१९/ ११/ २०१२ ते २२/ ११/ २०१२ रोजीची ( ०४ ) दिवसांची 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

परावर्तीत रजा ( वैद्यकिय कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ( २) ( ब ) 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन काम पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

खालील तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . नि . र. 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे . तसेच त्यांना दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

मनगिरे , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायधीश 


२४ 


८२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १, शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग बीड म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ / १२ / २०१२ रोजीच्या शासकिय 
करीत राहिले असते . 

सुटटीच्या फायदयासह मंजूर करण्यात येऊन दिनांक १३/ १२/ २०१२ रोजीच्या 
वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . नि . र. मनगिरे यांना 

कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७/१२/ २०१२ रोजीच्या कार्यालयीन 
त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 

वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
वर्ग, बीड म्हणून नियुक्त केले जाते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) (ब ) 
__ वरील रजेच्या कालावधीत श्री . नि . र. मनगिरे , सह दिवाणी न्यायाधीश 

खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , जर श्री . एस . टी . 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बीड यांच्या न्यायालयाचा संपुर्ण 

महाजन, हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश- १ , 
कामचा कार्यभार श्री . आर .एस . पेरे , २रे सह दिवाणी न्यायधीश क . स्तर , 

अंबाजोगाई म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 
व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बीड यांच्याकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . दे. दिग्रसकर 

वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एस . टी . महाजन , 

जिल्हा न्यायाधीश - १, बीड . यांना त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश- १, अंबाजोगाई म्हणुन नियुक्त 
बीड - १३ डिसेंबर , २०१२. 

केले जाते . 


२५ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा : श्रीमती. एस . पी . नलगे, ५वे सह दिवाणी न्यायधीश क . स्तर ,बीड यांचे 
अर्जित रजेचे आवदेन पत्र जा . क्र ८१४३/ २०१२, दिनांक १०/ १२/ २०१२ . 


वरील रजेच्या कालावधीत श्री . एस . टी . महाजन जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार १४/ १२/ २०१२ व 
दिनांक १५/ १२ / २०१२ श्री . आर . ए. गायकवाड जिल्हा न्यायायाधीश-२ , 
अंबाजोगाई यांच्याकडे ठेवण्यात येतो व त्यांना अंबाजोगाई येथील उपकोषगार 
कार्यालयातून जिल्हा न्यायाधीश -१, अंबाजोगाई यांचेन्यायालयातील कार्यालयीन 
कामासंबधीचा रक्कम काढणे , भरणे तसेव आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येतात . 


आदेश 


क्र ./ प्रशा/ १२०१८ / २०१२.- जिल्हा न्यायाधीश - १ बीड आदेश देत 
आहेत की , श्रीमती.एस . पी . नलगे, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
बीड यांना दि . १० /१२/ २०१२ ते १२/ १२/ २०१२ या ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मजूर करण्यात येते . 


तसेच दिनांक १६/ १२/ २०१२ रोजीचा कार्यभार श्री . यु . एल . तेलगावकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - ३, अंबाजोगाई यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


विनय व बोरीकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश , बीड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ( २ ) ( ब ) 
खालील तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्रीमती.एस. पी .नलगे, 
हया वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर, बीड म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिल्या असत्या . 


बीड - १३/ १२/ २०११. 


२७ 


वरील रजेच्या कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्रीमती. एस . पी . नलगे, 
यांना त्यांच्या मुळपदी ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बीड म्हणून 
नियुक्त केले जाते . 


वरील रजेच्या कालावधीत श्रीमती.एस . पी . नलगे , ५वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , बीड यांच्या न्यायालयाचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बीड यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडुन 
वाचा : १ . श्री . एस . टी . महाजन , जिल्हा न्यायधीश- १, अंबाजोगाई यांचे 
अर्जित रजेचे आवेदन जा . क्र २७९३/ २०१२ , दिनांक १२/१२/ २०१२ . 

आदेश 
क . प्रशा बी - १ / १२०८१/ २०१२.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड 
आदेश देत आहेत की , श्री . एस . टी . महाजन , जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
अंबाजोगाई यांना दिनांक ०३ / १२/ २०१२ ते दिनांक ०५ / १२/ २०१२ रोजीची 
( ०३ ) दिवसांची परावर्तीत रजा दिनांक ०२/ १२/ २०१२ रोजीच्या शासकिय 
सुटटीच्या फायदयासह मंजूर करण्यात येते . 


श्री . दे . दिग्रसकर 
जिल्हा न्यायधीश -१ , बीड. 


बीड - १० डिसेंबर , २०१२ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणीत करण्यांत येते की , जर श्री . एस . टी . 
महाजन , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायधीश - १ , 
अंबाजोगाई म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एस . टी . महाजन , 
यांना त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश -१ , अंबाजोगाई म्हणुन नियुक्त 
केले जाते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडुन 
वाचा : १ . श्री . एस . टी . महाजन , जिल्हा न्यायधीश- १, अंबाजोगाई यांचे 
परावर्तीत रजेचे आवेदन जा . क्र २७९९/२०१२ , दिनांक १२ /१२/ २०१२ . 

आदेश 
क . प्रशा बी - १/ १२०८० / २०१२.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड 
आदेश देत आहेत की , श्री . एस . टी . महाजन , जिल्हा न्यायाधीश- १ , 
अंबाजोगाई यांना दिनांक १४/ १२/ २०१२ व दिनांक १५/ १२/ २०१२ रोजीची 


श्री . एस. टी . महाजन जिल्हा न्यायाधीश-१, अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयाच्या 
संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री .यु . एल . तेलगावकर जिल्हा न्यायायाधीश- ३, 
अंबाजोगाई यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला होता व त्यांना अंबाजोगाई येथील 
उपकोषगार कार्यालयातून जिल्हा न्यायाधीश -१ , अंबाजोगाई यांचे न्यायालातील 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


८२९ 


कार्यालयीन कामासंबधीचा रक्कम काढणे, भरणे तसेव आवश्यक त्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले होते . 

विनय व बोरीकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश बीड . 
बीड - १३ / १२/ २०१२ . 


२९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा : १. श्री . बी . एस . महाजन ,जिल्हा न्यायधीश- १, उस्मानाबाद यांचे 

पत्र जा . क्र १२७५९ /२०१२, दिनांक ११/१२/ २०१२. रोजी सादर 
केलेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


२८ 
प्र . जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा : १. श्रीमती. अ . बा . कुरणे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क्र . स्तर , 

तुळजापुर यांचे पत्र जा . क्र . ५७०३ / २०१२, दिनांक ११ डिसेंबर , 
२०१२ अन्वये प्राप्त झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात . 

आदेश 
क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ११३६२/ २०१२.- श्री . बी . एस. महाजन , जिल्हा 
न्यायधीश- १ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १० डिसेंबर २०१२ रोजीची ( ०१ ) 
एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१, 
मधील नियम ५४ नुसार " विशेष बाब " म्हणून कार्योत्तर मंजूर करण्यांत 
येवून , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . बी . एस . महाजन , हया जिल्हा न्यायधीश 
१ , उस्मानाबाद म्हणुन काम पहात आहेत . 

जर श्री . बी . एस. महाजन , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायधीश- १ , उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


२ . श्रीमती . अ . बा . कुरणे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क्र . स्तर , 

तुळजापुर यांचे पत्र जा .क्र . ५७१८/ २०१२, दिनांक १२ डिसेंबर , 

२०१२ अन्वये प्राप्त झालेला अर्ज . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात . 


दोन 


श्री . बी . एस . महाजन, जिल्हा न्यायधीश- १ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .मु . बा . दात्ये , 
तदर्थ जल्हा न्यायधीश - १, उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


शशिकांत अ . कुलकर्णी. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
तुळजापूर :- १२ डिसेंबर , २०१२ . 


३० 


आदेश 
क्र . काव्यवि /( प्रशा)/११४१७/२०१२.- श्रीमती. अ. बा . कुरणे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायादंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर यांची दिनांक 
१७ डिसेंबर २०१२ ते २९ डिसेंबर २०१२ या ( १३ ) तेरा दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१, मधील नियम ५४ नुसार 
(रजेमागील दिनांक १६ डिसेंबर २०१२ आणि रजेपुढील दिनांक ३० डिसेंबर 
२०१२ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) मंजूर करण्यात येवून , 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१२ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१२ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती . अ . बा . कुरणे, हया सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायादंडाधिकारी, प्र. वर्ग, तुळजापूर म्हणुन काम 
पाहत आहेत . 

जर श्रीमती. अ . बा . कुरणे, हया सदरी रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायादंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर 
म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 

दोन 
श्रीमती . अ . बा . कुरणे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायादंडाधिकारी, प्र .वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १६ ते २१ डिसेंबर २०१२ व 
दिनांक २६ व ३० डिसेंबर , २०१२ पर्यंतचा कार्यभार हा श्री . का . का . माने , २रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व तुळजापूर यांच्याकडे आणि दिनांक 
२२ ते २५ डिसेंबर , २०१२ पर्यंतचा कार्यभार हा श्री. वि . आ . कारंडे दिवाणी न्यायाधीश , 
क्र . स्तर , न्यायदंडाधिकारी प्र.वर्ग तुळजापुर यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा : १ . श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायधीश क . स्तर भूम , यांचे पत्र 

जा . क्र ६०२३/ २०१२, दिनांक २९ /११/ २०१२ . अन्वये सादर केलेला 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश जा .क्र . १०९६२/ २०१२,दिनांक २९ डिसेंबर , 

२०१२. 
३. श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायधीश क . स्तर भूम , यांचे पत्र 

जा . क्र ६०८९ / १२, दिनांक ०४ .१२.२०१२ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील वाढीव परिवार्तीत रजेचा अर्ज. ( सोबत - वैद्यकीय 

व स्वास्थ प्रमाणपत्र ). 
प्रमख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात . 

आदेश 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ १११०३/ २०१२ .- श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी , प्र. वर्ग , भूम यांची दिनांक २९ डिसेंबर २०१२ 
ते ०३ डिसेंबर , २०१२ या ( ०५ ) पाच दिवसांची वैद्यकिय कारणांवरून 
परावर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम ६१ 
नुसार कार्यात्तर मंजूर करण्यांत येवून , सदरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


उस्मानाब 


शशिकांत अ . कुलकर्णी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
तुळजापूर :- १३ डिसेंबर , २०१२ . 


८३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . नि . सु . बुद्रुक , हे दिवाणी न्यायधीश क . 
स्तर व न्यायादंडाधिकारी , प्र. वर्ग, भूम म्हणुन काम पहात आहेत . 


३२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


जर श्री . नि . सु . बुद्रुक , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायधीश क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी , प्र. वर्ग, भूम म्हणुन कार्यरत राहिले 
असते . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३४/ २०१२, दिनांक २०.६.२०१२. 

२ ) श्री . ए . एच .ए . सत्तार , जिल्हा न्यायाधीश -१ , लातूर , यांची 
दिनांक २९ .११.२०१२ ते ४. १२.२०१२ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसांची 
वैद्यकिय कारणावरुन परावर्तीत रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती 
अर्ज . 


दोन 


३ ) रजेच्या पुष्ठार्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व तंदुरुस्तीचे 
प्रमाणपत्र . 


श्री . नि . सु . बुद्रुक , दिवाणी न्यायधीश क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग, भूम यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
व त्यांच्याकडे असलेला सह दिवाणी न्यायधीश क . स्तर भूम यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . कृ . मु. सोनवणे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , वाशी यांनी पाहिला . 

शशिकांत अ . कुलकर्णी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
तुळजापूर :- ०५ डिसेंबर , २०१२ . 


४) सहाय्यक अधिक्षक (प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


39 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडुन 
पहा : १ . श्री . पं . बा . मोरे , दिवाणी न्यायधीश , व. स्तर उस्मानाबाद यांचे 

पत्र जा . क्र ६८३६/ २०१२, दिनांक २१/ ११/ २०१२. रोजी सादर 
केलेला विहित नमुन्यातील परावर्तीत रजेचा अर्ज . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ ५४२९/ २०११ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर हे 
श्री . ए . एच . ए. सत्तार , जिल्हा न्यायाधीश -१, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
लातूर यांची दिनांक २९. ११.२०१२ ते ४ .१२ .२०१२ पर्यंतची ( ०६) दिवसाची 
परावर्तीत रजा वैद्यकीय कारणांवरून मंजूर करीत आहेत . 


२ . श्री . पं . बा . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर उस्मानाबाद यांचे 

पत्र जा . क्र ७०९३/ २०१२, दिनांक २८ / ११/ २०१२. रोजी सादर 
केलेले वैद्यकीय व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 


श्री . ए . एच.ए . सत्तार, हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . ए. एच.ए. सत्तार, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 

श्री . ए. एच.ए . सत्तार यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० .६ .२०१२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात . 


आदेश 


कि . पु . जोशी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि/(प्रशा )/ १०९७२/ २०१२.- श्री . पं . बा . मोरे, दिवाणी न्यायधीश , 
व . स्तर उस्मानाबाद यांची दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१२ ते २३ नोव्हेंबर २०१२ 
( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परावर्ती रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम ६१ नुसार नुसार (रजेपुढील दिनांक 
२४ व २५ नोव्हेबर , २०१२ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायदयासह ) मंजूर 
करण्यात येते . 


लातूर :- ६ डिसेंबर , २०१२ . 


३३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पं . बा . मोरे, हे दिवाणी न्यायधीश, व. स्तर 
उस्मानाबाद म्हणुन काम पहात आहेत . 

जर श्री . पं . बा . मोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, व स्तर उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३४/ २०१२, दिनांक २० . ६. २०१२. 


दोन 


श्री . पं . बा . मोरे, दिवाणी न्यायधीश, व स्तर उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या/सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . चं . 
पें . गड्डम , सह दिवाणी न्यायधीश, व. स्तर उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


२ ) श्री . एस. जी . ठुबे, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, लातूर यांचा दिनांक १० .१२.२०१२ ते १२.१२.२०१२ या 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) सहाय्यक अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


| न्यायाल 


आदेश 


शशिकांत अ . कुलकर्णी. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
उस्मानाबाद :- ३० नोव्हेंबर , २०१२ . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५२२७/ २०१२.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व सत्र 
न्यायाधीश लातूर हे श्री . एस . जी . ठुबे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


८३१ 


श्रीमती . आर. एम. सातव , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु राहील . 


१०. १२.२०१२ ते १२.१२. २०१२ या ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक ८ . १२ .२०१२ व ९ .१२ . २०१२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व 
रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजुर करीत आहोत . तसेच 
त्यांना दिनांक ७. १२.२०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१३ . १२ .२०१२ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यन्तच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती . आर. एम . सातव , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० .६. २०१२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


श्री . एस . जी . ठुबे , हया रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


कि . पु . जोशी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


श्री . एस . जी . ठुबे, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु राहील . 


लातूर :- ६ डिसेंबर , २०१२ . 


श्री . एस . जी . ठुबे, यांचे अनुपस्थितीचेकालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २०.६.२०१२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहील . 


३५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


कि . पु . जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३४/ २०१२, दिनांक २०.६.२०१२ . 


लातूर :- ६ डिसेंबर , २०१२ . 


२) श्री . एम . आर. सातव . ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, लातूर 
यांची दिनांक १० .१२. २०१२ ते १३ .१२ .२०१२ या ( ०४ ) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३४ 


३) सहाय्यक अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३४/ २०१२, दिनांक २०.६.२०१२ . 


आदेश 


२ ) श्रीमती . आर. एम . सातव . ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 

स्तर , लातूर यांची दिनांक १० . १२. २०१२ ते १२. १२. २०१२ या 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ ५४२५/ २०१२ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर हे 
श्री .एम . आर. सातव . ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची दिनांक १०. १२.२०१२ ते १२.१२. २०१२ 
या ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ८ .१२ .२०१२ व 
९. १२.२०१२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टयांचे लाभासह मंजुर करीत आहोत . तसेच त्यांना दिनांक ७.१२.२०१२ 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १४.१२. २०१२ रोजीचेकार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यन्तच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


३) सहाय्यक अधिक्षक (प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्री . एम . आर. सातव , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/५४२६/ २०१२.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व सत्र 
न्यायाधीश लातूर हे श्रीमती. आर.एम. सातव. ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , लातूर यांची दिनांक १०.१२ .२०१२ 
ते १२ .१२.२०१२ या ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
८ . १२. २०१२ व ९. १२. २०१२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त 
असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजुर करीत आहोत . तसेच त्यांना दिनांक 
७.१२.२०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३.१२.२०१२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यन्तच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . एम. आर. सातव, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , लातूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु राहील . 

श्री . एम . आर. सातव , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० .६. २०१२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


श्रीमती. आर . एम . सातव, हया रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


कि . पु. जोशी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


लातूर :- ६ डिसेंबर , २०१२ . 


८३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १, शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


प्र प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दिनांक 
५.१२.२०१२ ते ७.१२.२०१२ या ( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक ८ .१२.२०१२ व ९.१२.२०१२ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजुर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक ४. १२ .२०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १०. १२.२०१२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यन्तच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३४/ २०१२, दिनांक २०.६.२०१२ . 


२ ) श्री . पी . पी . पेठकर . २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

औसा यांची दिनांक ३. १२ .२०१२ व ४.१२.२०१२ या ( ०२ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्रीमती. के . व्ही .बोरा , हया रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


३) सहाय्यक अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


श्रीमती . के . व्ही .बोरा, हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांचीनियुक्ती ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु राहील . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ ५३४४ / २०१२.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर हे 
श्री . पी . पी . पेठकर . २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, औसा यांची दिनांक ३. १२. २०१२ ते ४.१२.२०१२ 
या ( ०२) दिवसाची अर्जित रजा मंजुर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती. के . व्ही .बोरा, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० .६. २०१२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


कि . पु . जोशी 
प्र प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


श्री . पी . पी . पेठकर , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


लातूर :- ४ डिसेंबर , २०१२ . 


श्री . पी . पी . पेठकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु राहील . 


३८ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडुन 


श्री . पी . पी . पेठकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० .६. २०१२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ५४२६/ २०१२ , 

दिनांक ७/ १२/ २०१२ . 


दुर्वाचनीय , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


२) श्रीमती. आर. एम. सातव . ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , लातूर यांचे मंजूर अर्जित रजा रद्द करण्याबातचे पत्र 
क्रमांक ६२३५ / २०१२, दिनांक ७/ १२/ २०१२ . 


लातूर :- ३ डिसेंबर , २०१२ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर हे खालील प्रमाणे आदेश देत 
आहेत . 


३७ 


आदेश 


प्र प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३४/ २०१२,दिनांक २० . ६. २०१२ . 


या 


१. श्रीमती. आर. एम . सातव . ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , लातूर यांची जिल्हा न्यायालयाच्या 
आदेश क्रमांक ५४२६/ २०१२, दिनांक ७/ १२ / २०१२ नुसार मंजूर करण्यांत 
आलेली दिनांक १० / १२/ २०१२ ते १२/ १२/ २०१२ या तीन दिवसांची अर्जित 
रजा व दिनांक ८ व ९/ १२/ २०१२ च्या सुट्टयाच्या लाभ रद्द करण्यांत येत आहे . 


२ ) श्रीमती. के . व्ही . बोरा. ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ . 

स्तर, लातूर यांचा दिनांक ५. १२ . २०१२ ते ७.१२. २०१२ या ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


३) सहाय्यक अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


२. वरील आदेशाची नोंद संबधित न्यायीक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


आदेश 


कि . पु . जोशी 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 


लातूर :- १० डिसेंबर , २०१२ . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा )/ ५३५५/ २०१२ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व सत्र 
न्यायाधीश लातूर हे श्रीमती . के . व्ही .बोरा , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १ , शके १९३६ 


८३३ 


३९ 


श्रीमती. आर . एम . सातव , हया रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेशक्रंमाक २३४/ २०१२,दिनांक २० . ६. २०१२ . 


२) श्री . एस . डी . पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

अहमदपूर यांचा दिनांक ११.१२ .२०१२ ते १४ .१२. २०१२ या ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


श्रीमती. आर.एम. सातव , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु राहील . 

श्रीमती . आर. एम . सातव , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० .६.२०१२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहील. 


३) सहाय्यक अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


कि . पु. जोशी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


आदेश 


लातूर :- १२ डिसेंबर , २०१२ . 


४१ 


क्र . काव्यवि/( प्रशा )/ ५४६१/ २०१२.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
लातूर हे श्री . एस . डी .पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , अहमदपूर यांची दिनांक ११. १२. २०१२ ते 
१४. १२. २०१२ या ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजुर करण्यात येते . तसेच 
त्यांना दिनांक १० . १२ . २०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
१५. १२.२०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३४/ २०१२,दिनांक २० . ६. २०१२. 


श्री . एस . डी . पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


२) श्री . आर . आर. पाटील . सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
निलंगा यांची दिनांक १७.१२ .२०१२ ते २१ .१२ .२०१२ पर्यंतची 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३) सहाय्यक अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एस . डी .पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 
___ श्री. एस. डी.पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० .६.२०१२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहील . 


आदेश 


दुर्वाचनीय , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


लातूर :- ११ डिसेंबर , २०१२ . 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ५५०६/ २०१२ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर हे 
श्री . आर . आर . पाटील . सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, निलंगा यांची दिनांक १७.१२ .२०१२ ते २१ .१२. २०१२ 
पर्यंतची (०५ ) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १६.१२. २०१२ 
रोजी रविवार तसेच रजेच्या पुढे दिनांक २२. १२. २०१२ व २३/ ११/ २०१२ 
रोजी चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजुर 
करण्यात येते . तसेच त्यांना दिनांक १५. १२.२०१२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २४ .१२.२०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


४० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३४ / २०१२, दिनांक २०.६.२०१२ . 


श्री . आर . आर . पाटील , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


२ ) श्रीमती. आर. एम . सातव . ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 

स्तर ,लातूर यांची दिनांक १२. १२. २०१२ ते १५.१२.२०१२ या 
( ०४) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३) सहाय्यक अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . आर . आर. पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु राहील . 

श्री . आर. आर. पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक २३४/ २०१२ दिनांक २० .६. २०१२ 
प्रमाणे राहील . 


आदेश 


कि . पु . जोशी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५४९५/ २०१२ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश लातूर हे 
श्रीमती . आर. एम . सातव . ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची दिनांक १२. १२ . २०१२ ते १५ .१२.२०१२ 
या ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . 


लातूर :- १३ डिसेंबर , २०१२ . 


८३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ फेब्रुवारी २०१५ : फाल्गुन १, शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


४२ 


४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रंमाक २३४/ २०१२, दिनांक २०.६. २०१२ . 


पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेशक्रंमाक २३४/ २०१२, दिनांक २० .६ . २०१२. 


२ ) श्री . डी . एस . हातरोटे . जिल्हा न्यायाधीश - २ लातूर यांचा 
दिनांक १०.१२. २०१२ ते १२.१२.२०१२ या (०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


२ ) श्रीमती . एफ . टी . शेख , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर , लातूर यांचा दिनांक १३ .१२. २०१२ ते १५. १२.२०१२ या 
( ०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३) सहाय्यक अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) जिल्हा न्यायालय, लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


३) सहाय्यक अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेचा अनुयज्ञतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


आदेश 


क्र . काव्यवि /( प्रशा)/ ५५०८ / २०१२ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
लातूर हे श्री . डी . एस . हातरोटे , जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक १०. १२. २०१२ ते १२.१२ .२०१२ या ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ८ च ९ .१२.२०१२ रोजी 
अनुक्रमे दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५५०९ / २०१२.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
लातूर हे श्रीमती. एफ . टी . शेख , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग लातूर यांची दिनांक १३. १२. २०१२ ते 
१५.१२. २०१२ या ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १६.१२. २०१२ 
रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करण्यात येते . 
तसेच त्यांना दिनांक १२.१२.२०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक १७.१२ .२०१२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यतंच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . डी . एस . हातरोटे , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्रीमती . एफ . टी . शेख , हे रजेवरुन परत आल्यानतंर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . डी . एस . हातरोटे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु राहील . 


श्रीमती . एफ . टी . शेख , हया रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ७ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग लातूर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालु ठेवण्यात येईल . 


श्री . डी . एस . हातरोटे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० .६.२०१२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती . एफ . टी . शेख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २० .६.२०१२ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


कि . पु . जोशी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


कि . पु . जोशी 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


लातूर :- १४ डिसेंबर , २०१२ . 


लातूर :- १३ डिसेंबर , २०१२ . 


प्रकाशक,मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक,श्री.संतोष मारूती ढवळे शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


